MANOR 


RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


A 


6 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - ९ , अंक - ५ ] 


मंगळवार , जानेवारी १४, २०२० / पौष २४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ०५ 


असाधारण क्रमांक ५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रारूप आदेश 


क्रमांक कक्ष-२/ नपा-४/११३/१६८६/ ३३/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम, २०० ९ नुसार मी , सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, नाशिक या 
आदेशाद्वारे जाहीर करतो की, कळवण नगरपंचायतीच्या दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील 
उमेदवार नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आलेल्या आहेत. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


रोहिणी सुनिल महाले 


सूरज मांढरे , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक. 


नाशिक, ६ जानेवारी २०२० . 


DRAFT ORDER 


- 


No. Desk - 2 / NP- 4/ 113/1686/ 33/ 2019.- In exercise of the powers vested to me under Section 51 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Township Act , 1965 and 
Maharashtra Municipal Council and Nagarpanchayats ( President Election ) Revised Rule 2009, I, 
Suraj Mandhare, Collector, Nashik hereby publish the name of the following person , who has been 
declared elected as President of the Nagarpanchayat, Kalwan in the election held on 18th December 
2019. 


( १ ) 


वि ( एच ) ६४६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, जानेवारी १४, २०२० / पौष २४, शके १९ ४१ 


Schedule 


Sr. No. 


Name of Elected President 


1 


2 


Rohini Sunil Mahale 


SURAJ MANDHARE , 

Collector, Nashik . 


Nashik, 6th January 2020 . 


महानगरपालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 
अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर 

पोट -निवडणूक २०२० 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०१ ९/प्र . क्र . १३, दिनांक ४ जानेवारी २०२० अन्वये 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची " ड " प्रकरण १ (निवडणूक नियम), नियम क्रमांक ८ अन्वये 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक साप्रवि /निवडणूक -६३४ / २०२०.- अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ६ ( अ) च्या पोट -निवडणूक , २०२० करिता 
निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . त्यानुसार मी , राहुल द्विवेदी , आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, पोट-निवडणूक -२०२० , 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर या जाहीर प्रकटनाद्वारे अहमदनगर महानगरपालिका पोट -निवडणूक -२०२० चा खालीलप्रमाणे 
नमूद केलेला कार्यक्रम घोषित करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


१ 


२ 


३ 


दि . १४-१-२०२० (मंगळवार) 


१ महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची 

सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध 
करण्याची तारीख. 


दि . १४-१-२०२० (मंगळवार) सकाळी ११.०० ते 
दि . २१-१-२०२० (मंगळवार) दुपारी २.०० पर्यंत. 


२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित 

केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध 

असण्याचा कालावधी. 
३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


दि . ११-१-२०२० (मंगळवार) ते २१-१-२०२० (मंगळवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ). 
( दि . १९ - १-२०२० रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 
दि . २२-१-२०२० ( बुधवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 


६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
८ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक. 


दि . २४-१-२०२० ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत) 
दि . २५-१-२०२० (मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
दि . २५-१-२०२० ( शनिवार) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, जानेवारी १४, २०२० / पौष २४, शके १९ ४१ 


३ 


परिशिष्ट 


चालू 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


१ 


२ 


३ 


९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . ६-२-२०२० ( गुरुवार ) ( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी 
५.३० पर्यंत ) . 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


दि . ७-२-२०२० ( शुक्रवार ) ( सकाळी १०.०० पासून) 


११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


दि . १०-२-२०२० ( सोमवार ) पर्यंत 


मा . विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक नपा. संकलन -२ / मनपा/ 
पोट- निवडणूक - अहमदनगर / २०२० , दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये पोट-निवडणूक २०२० चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती 
कार्यवाही पार पाडणेसाठी मला कळविलेनुसार मी , निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, क्रमांक १, २ 
तसेच आचारसंहिता कक्ष प्रमुख व निवडणूक खर्चाचा हिशोब तपासणी कक्ष प्रमुख यांची अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश 
क्रमांक जावक क्रमांक साप्रवि / निवडणूक -६३३ , दिनांक १३ जानेवारी २०२० अन्वये खालील तक्त्यात नमूद केलेप्रमाणे त्यांना त्यांचे नेमणुकीचे 
आदेश दिले आहेत . 


अ . 


निवडणूक निर्णय 


निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १, २ 
सहायक निवडणूक 

सुपूर्त निवडणूक निर्णय अधिकारी 
निर्णय अधिकाऱ्यांचे 

करावयाचे यांच्या कार्यालयाचा 


पदनाम 


पदनाम 


क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


नाव 


प्रभाग क्रमांक 


पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


१ श्रीमती आशिमा मित्तल 


परिविक्षाधीन , 


१. श्री . 


शरद घोरपडे 


६ ( अ ) 


सहायक 


तहसीलदार , 
कुळकायदा, 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, 


प्रभाग कार्यालय , 
प्रभाग समिती क्रमांक २, 
शहर विभाग . 


, 


जिल्हाधिकारी , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


२. श्री . चंद्रशेखर शितोळे 


तहसीलदार , 
निवडणूक , 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , 


मा . आयुक्तसाहेब यांचे 
दालन , जुनी महानगर 
पालिका , अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


आचारसंहिता कक्ष प्रमुख 


अ . 


पदनाम 


आचारसंहिता कक्ष प्रमुख 

यांचे नाव 


आचारसंहिता कक्ष प्रमुख यांच्या 

कार्यालयाचा पत्ता 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . जितेंद्र पाटील 


उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक ), 
जिल्हाधिकारी , कार्यालय, 


प्रभाग कार्यालय , प्रभाग समिती 
क्रमांक २ , शहर विभाग , प्रभाग 
अधिकारी यांचे दालन , 
जुनी महानगरपालिका, 


अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, जानेवारी १४, २०२० / पौष २४, शके १९ ४१ 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब तपासणीसाठी कक्ष प्रमुख 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब 


अ . 


पदनाम 


क्र . 


तपासणी कक्ष प्रमुख 

यांचे नाव 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
तपासणी कक्ष प्रमुख यांच्या 

कार्यालयाचा पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . महेश कावरे 


लेखाधिकारी , अलेपप, 
जिल्हाधिकारी, कार्यालय 


प्रभाग कार्यालय, प्रभाग समिती 
क्रमांक २ , शहर विभाग , 
जुनी महानगरपालिका , 


. 


अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या दोन बाबींकरिता म्हणजेच उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र सहजरीतीने भरता यावे, 
यासाठी महाऑनलाईनच्या मदतीने एक सॉफ्टवेअर तयार केलेले आहे . सर्व संभाव्य उमेदवारांनी सॉफ्टवेअरद्वारेच नामनिर्देशनपत्र व 
शपथपत्रातील माहिती भरणे आवश्यक आहे. त्यांनी ( http://panchayatelection.maharashtra.gov.in ) या वेबसाईटवर जाऊन त्यामध्ये 
स्वत : ची नोंदणी ( Register ) करून घ्यावी व नामनिर्देशनपत्रामध्ये तसेच शपथपत्रामध्ये माहिती भरावी . त्यावर स्वाक्षरी करून ते निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्यांकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करावे. अशा प्रकारे भरलेला व स्वाक्षरी केलेला नामनिर्देशनपत्राचा अर्ज 
नामनिर्देशन पत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल . 

उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्त करण्यात आलेल्या संबंधित प्रभागाची ( Wards ) नामनिर्देशनपत्रे 
( Nomination Papers ) रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद कार्यालयात स्वीकारतील. 


राहुल द्विवेदी, 


आयुक्त 
तथा निवडणूक अधिकारी , 

सार्वत्रिक निवडणूक -२०२०, 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 


अहमदनगर , १३ जानेवारी २०२० . 


मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव 


पोट - निवडणूक , २०२० 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१९/प्र. क्र . १३ , दिनांक ४ जानेवारी २०२० अन्वये 


नमुना - १ 


( पहा नियम ८) 


निवडणुकीची सूचना 


क्रमांक जशमनपा/ पोट.निव . २०२०/१७७६/२०२० . – याद्वारे सूचना देण्यात येते की , 

( १ ) जळगाव शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १ ९ मधील जागा क्रमांक १९ - अ अनुसूचित जमाती ( महिला) मतदारसंघातून नगरसेवकांची 
पोट-निवडणूक घ्यावयाची आहे . 

(२ ) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक १४ जानेवारी २०२० ते दिनांक २१ जानेवारी २०२० पर्यंत सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रभाग क्रमांक १९- अ व श्री. राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी, 
भूसंपादन, अप्पर तापी प्रकल्प, हतनूर -१, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे कार्यालय, महानगरपालिका प्रशासकीय इमारत , माळा क्रमांक ६, जळगाव 
शहर महानगरपालिका , जळगाव येथे दाखल करता येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, जानेवारी १४, २०२० / पौष २४, शके १९ ४१ 


५ 


( ३) नामनिर्देशनपत्रे वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व नमूद वेळेत मिळू शकतील. 


( ४ ) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक २२ जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता महानगरपालिका कार्यालय, माळा क्रमांक ६ , 
जळगाव येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय येथे करण्यात येईल . 


( ५) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही सूचकाला किंवा अनुमोदकाला किंवा 
निवडणूक प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात दिनांक २४ जानेवारी २०२० 
पूर्वी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत देता येईल . 


जानेवारी २०२० 


( ६ ) दिनांक 

२५ २०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता महानगरपालिका कार्यालय , ६ वा माळा, जळगाव येथे असलेल्या निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल . 


( ७) निवडणूक लढविली गेल्यास दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल . 


६ 


( ८) मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून. 


परिशिष्ट - २ 


जळगाव शहर महानगरपालिका, पोट -निवडणूक , २०२० 
निवडणूक निर्णय अधिकारी , सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्यांचे कार्यक्षेत्रास जोडलेले प्रभाग 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे 


सहायक निवडणूक निर्णय 


सूपूर्द करण्यात 
आलेले प्रभाग 


कार्यालयाचे 
ठिकाण 


नाव व हुद्दा 


अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ ९ - अ 


श्री . राजेंद्र वाघ , 
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन , 
अप्पर तापी प्रकल्प , हतनूर -१ , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव. 


श्री . सुभाष दळवी, 
तहसीलदार , 
संजय गांधी योजना , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव. 


महानगरपालिका 
प्रशासकीय इमारत , 
माळा क्रमांक ६. 


डॉ . उदय टेकाळे , 
मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा 

आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव. 


जळगाव , १४ जानेवारी २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


. 


EDITOR: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


